राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप 
अधीक्षक /सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(Fara) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


BRA आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११५/पोल-१(अ) 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२(न) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील पोळीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(Azra संवर्गातीळ खाळीळ पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली /पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर 


दिनांक:-२२ जून, २०१८ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 


दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र 
धि . | श्री.अनिलकुमार पोलीस उप अधीक्षक, पोळीस पोलीस उप अधीक्षक 
निवृत्ती लंभाते प्रशिक्षण केंद्र, खंडाळा (मुख्यालय), पुणे ग्रामीण 
२. | डा. सागर रत्नकुमार | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कवडे मिरज उपविभाग, सांगली पंढरपूर उपविभाग, सोलापूर 
(बदली आदेझाधीन) ग्रामीण 
३. | डॉ. रणजीत जगन्नाथ | उपविभागीय पोलीस अधिकारी,  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पाटील दहीवडी उपविभाग, सातारा खालापूर उपविभाग, रायगड 
(बदली आदेझाधीन) 
४. श्रीमती नीता अशोक । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सहायक WAR आयुक्त, ठाणे 
पाडवी मुरबाड उपविभाग, ठाणे ग्रामिण Bex 
(बदली आदेझाधिन) 
५. श्री. होख नजीर पोलीस उपअधिक्षक (मुख्यालय), उप विभागीय पोलीस 
अब्दुल रहेमान जळगाव (बदली आदेशाधिन) अधिकारी, चाळीसगाव 
उपविभाग, जिल्हा जळगाव 
६. | श्री. अजय रामराव | सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई | सहायक पोलीस आयुक्‍त, नवी 
कदम (बदली आदेशाधिन) मुंबई 
७. | श्री. शिवाजी बाबुराव | सहायक पोलीस आयुक्‍त, सोलापूर | पोळीस उपअधिक्षक, पोलीस 
जाधव शहर (बदली आदेशाधिन) प्रशिक्षण केंद्र, खंडाळा 
८. | श्री. सुधाकर पोपट । पोलीस उपअधिक्षक, पोलीस महाराष्ट्र गुप्त वार्ता प्रबोधिनी, 
यादव प्रशिक्षण केंद्र, सोलापूर पुणे 


शासन AST क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११५/पोल-१(अ), दिनांक:- २२ जून, २०१८ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र. 
९. | श्रीमती अनुराधा कृ. | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, । पोलीस उपअधिक्षक 

गुरव लांजा उपविभाग, जि. रत्नागिरी  । (मुख्यालय), उस्मानाबाद 
i. ०. | श्री. अनिकेत उप विभागीय पोलीस अधिकारी, । उप विभागीय पोलीस 


गंगाधरराव भारती  । पंढरपूर उपविभाग, सोलापूर ग्रामिण | अधिकारी, मिरज उपविभाग, 
जिल्हा सांगली 


ie १. | श्री. विजय तुकाराम । उप विभागीय पोलीस अधिकारी, । पोलीस उपअधिक्षक 


पांढरपट्टे खालापूर उपविभाग जि. रायगड (मुख्यालय), रायगड 

१२. | श्री. शरद महाबळेश्वर | (पदोन्नतीवरील पदस्थापनेच्या सहायक पोलीस आयुक्त, मुंबई 
नाईक प्रतिक्षेत) ठाहरे 

१३. | श्री. पांडुरंग नारायण । (पदोन्नतीवरील पदस्थापनेच्या सहायक पोलीस आयुक्‍त, मुंबई 
Bre प्रतिक्षेत) शहर 


१४. | श्री. सुनिळ जायभाये । उप विभागीय पोळीस अधिकारी, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अंजनगाव उपविभाग, अमरावती  । भोकरदन उपविभाग जि. 
जालना 


२. श्री. विक्रम महादेव साळी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तुमसर उपविभाग, जिल्हा भंडारा 
यांची पोलीस उप अधीक्षक, नागरी हक्‍क संरक्षण, ठाणे येथील दि. ८.६.२०१८ रोजीच्या आदेझान्वये 
करण्यात आलेली बदली याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


श्री. राजेंद्र माधवराव मोरे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मुरबाड उपविभाग, जिल्हा ठाणे 
ग्रामीण यांची सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर येथील दि. ८.६.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये 
करण्यात आलेली बदली याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


श्री. निलेश नानाभाऊ सोनावणे यांची उपविभागीय पोळीस अधिकारी, चाळीसगांव उपविभाग, 
जिल्हा जळगांव येथे दि. ८.६.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये करण्यात आलेली पदस्थापना याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. श्री. frat सोनावणे यांच्या पदस्थापनेबाबतचे ares स्वतंत्रपणे निगर्मित 
करण्यात येतील. 


३. यांवर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. संबंधित अधिकाऱ्यास बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 
करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 
तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन AST क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.११५/पोल-१(अ), दिनांक:-२२ जून, २०१८ 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०६२२२०३०११००२९ असा आहे. हा AS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kailas A. \ ctscummerenminnes 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f19a8 


| 9f474e7b98a708cc03eb46cd241a604d42 
a | Wa bb, cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2018.06.22 20:29:15 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व पोळीस आयुक्त, 

सर्व पोलीस अधीक्षक, 

सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक, 

१०अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

११)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 


93) ud संबंधित अधिकारी isha महासंचालक यांचेमार्फत), 
१४ निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(आ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


